सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत हाती घ्यावयाच्या 
रस्ते, इमारती व पुलांच्या प्रकल्पाकरिता सल्लागाराची 
नेमणूक करणे - सुधारित सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः खाक्षेस-२०१८/प्र.क्र.७५/रस्ते-९अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस-२०१८/प्र.क्र.9५/रस्ते-९अ, 
दिनांक २५.०१.२०१९ 


शुद्धीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.२.२ “जाहिर निविदेद्वारे सल्लागाराची नियुक्‍ती” या शिर्षका 

अंतर्गत शोवटच्या परिच्छेद या पद्धतीनुसार सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे अधिकार खालीलप्रमाणे असतील या 
शिर्षाकाखालील ceases पृष्ठ १२ पैकी ६ पानावरील दुसरी ओळ म्हणजेच “हायब्रीड अँन्युईटी वगळता 
अन्य प्रकरणी” ऐवजी “हायब्रीड अँन्युईटी अंतर्गत कामांकरिता (डी.पी.आर., स्वतंत्र अभियंता नियुक्‍ती व 
हायब्रीड अँन्युईटी अंतर्गत अन्य कामांसाठी)” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५११४३२८७९१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Sachin Manikrao "कणा 


harashtra, 
2.5.4.20=e5 1 dff58ad80dfdae3976edee46d 1bf7934d01469cb4d916976¢253056 
66b613, 


7 serialNumber=40ae84322c80d3e4ea 1b574eb3782ed6cb133b938933bdf197ed 
h | V a e 5a1551d8622a, cn=Sachin Manikrao Chivate 


Date: 2019.02.25 11:45:41 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती), महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२ महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
४ सर्व मुख्य अभियंते, सा.बां.प्रादेशिक विभाग 
५. मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मुंबई 
६ सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ/ विशेष प्रकल्प मंडळ. 
9. सर्व कार्यकारी अभियंते, सा.बां.विभाग/ जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, 
टू सर्व तांत्रिक अधिकारी, सा.बां.विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
९ निवडनस्ती (रस्ते ९-ओ) 


